राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण करण्याच्या 
अनुषंगाने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी 
वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : दिव्यांग-२०२४/प्र.क्र.३६/दिव्यांग कल्याण-३ 
३१,३२,३५ ए, तिसरा मजला, ए-विंग, मित्तल टॉवर, 
नरीमन पॉईंट, मुंबई - ४०० ०२१. 
दिनांक :- ३१ मार्च, २०२४ 


वाचा: १. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०९ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी झालेल्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 
२. दिव्यांग कल्याण विभाग, शा.नि.क्र.दिविम-२०२४/प्र.क्र.३६/दि.क.३, दि.१६.०३.२०२४ 


प्रस्तावना:- 


दिव्यांग व्यक्तींच्या समस्या/गरजा ओळखणे व दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वांगीण पुनर्वसन करुन त्यांना 
समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टीने दिव्यांग व्यक्‍तीकरीता योजना, कार्यक्रम, प्रकल्प याची आखणी व 
प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी माहितीचे संकलन करणे, दिव्यांग व्यक्‍तींविषयक संशोधन करण्यासाठी 
माहिती संकलित करणे यासाठी राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे घरोघरी जावून सर्वेक्षण करण्यास संदर्भ क्र. येथील 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी सुरुवातीस राज्यातील अकोला, परभणी, सातारा या 
जिल्ह्यात सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून, बीड, धुळे व ठाणे या जिल्ह्यामध्ये सर्वेक्षणाचे काम सुरु असल्याने सदर 
६ जिल्हे वगळून उर्वरित ३० जिल्ह्यांकरिता सर्वेक्षणाचे काम सुरु करण्यासाठी प्रति जिल्हा रुपये २५ लाख इतका 
निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सदर रुपये ७.५० कोटी निधी आणि सुधारित अर्थसंकल्पित अंदाजाच्या मर्यादेत 
उर्वरित रुपये १० कोटी असा एकूण रुपये १७.५० कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय:- 


राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी अकोला, परभणी, सातारा या जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षणाचे 
काम पूर्ण झाले असून, बीड, धुळे व ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षणाचे काम सुरु असल्याने सदरहू ६ जिल्हे वगळून 
उर्वरित ३० जिल्ह्यांकरिता सर्वेक्षणाच्या कामासाठी यापूर्वी मंजूर केलेले प्रतिजिल्हा रुपये २५ लाख याप्रमाणे एकूण 
रुपये ७.५० कोटी तसेच सुधारित अर्थसंकल्पित अंदाजाच्या मर्यादेत मुंबई Bex व मुंबई उपनगर या जिल्हयांसाठी 
प्रत्येकी रुपये ५२ लाख व उर्वरित २८ जिल्हयांसाठी प्रतिजिल्हा रुपये ३२ लाख मिळून रुपये १० कोटी इतका 
अतिरिक्त निधी असा एकूण रुपये १७,५०,००,०००/- (रुपये सतरा कोटी पन्नास लाख फक्त) इतका निधी वितरीत 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी वित्त विभागाच्या 
दिनांक १२.०४.२०२३ व दिनांक ०४.०३.२०२४ च्या परिपत्रकामध्ये नमूद मार्गदर्शक सूचना व परिशिष्टातील 
मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२४/प्र.क्र.३६/दिव्यांग कल्याण-३ 


३. या बाबींवरील खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा:- 

मागणी क्र.झेडआय-३, 

२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 

०२ समाज कल्याण, 

१०१ अपंगांचे कल्याण, 

(04) दिव्यांगांसाठी इतर योजना, 

(०५) (१७) राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण (सर्वसाधारण) (कार्यक्रम) 

(२२३५ 2१६८) 

५०, इतर खर्च. 


४. या योजनेसाठी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे हे नियंत्रक अधिकारी असतील. संबंधित योजनेच्या 
अनुषंगाने जिल्हास्तरावरुन निधीची मागणी करण्यात आल्यानंतर निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वर्ग करण्यात 
यावा. 

षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ अन्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 
०४.०३.२०२४ अन्वये तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक-४०६/२०२४/व्यय-१४ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३३११७०९३५५०३५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ERSONS WITH DISABILITIES 


ADHIKRAO BAPU scorers 
BUDHE 


158a70b01ce9dd6139bfTb1e6 


\322F A280SECBD838D0760 


(अधिकराव बा. बुधे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
१) मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AN AD 


6 


mm 2८ 


मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
८) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

९) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०) आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 


४] 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२४/प्र.क्र.३६/दिव्यांग कल्याण-३ 


११ जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा (सवी 

१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हा (सर्व) 

१३) मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपरिषदा (सर्व) 

१४) सचिव (दिव्यांग कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

१५) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१६) उप सचिव/अवर सचिव (दिव्यांग कल्याण-३), दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कार्यासन-दि.क.२, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थोपाय/अर्थसंकल्प/साउ), मंत्रालय, मुंबई 
१९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

२०) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

२१) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई/ठाणे 

23) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२४) अप्पर कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई 

२५) निवड नस्ती (दिव्यांग कल्याण-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


